सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट - 
ब संवर्गातील पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची 
दि.१.१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी 
अंतिम जेष्ठता यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता- २१२४/प्र.क्र.०६/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ :-१) शासन आदेश, अ.ना.पु.ग्रा.सं.वि., क्र. आस्थाप्र-१११६/प्र.क्र.४४०/ना.पु.१५, दि.१८.०७.२०१७. 
२) शासन अधिसूचना, सा. प्र. वि., क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१. 
३) शासन अधिसूचना, अ.ना.पु.ग्रा.सं.वि., क्र.सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ दि.२७.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.२ येथील शासन अधिसूचनेन्वये नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील 
नियम ३ (२) अनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठतेचा दिनांक व ज्येष्ठतेचा क्रमांक निश्चित करण्यात आला 
आहे. 

संदर्भ क्र.३ येथील शासन अधिसुचनेन्वये क्षेत्रीय पुरवठा यंत्रणेतील सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
गट-ब संवर्गाचे व इतर संवर्गाचे सेवा प्रवेश नियम सुधारित करण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र.२ व ३ नुसार सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-ब यांची दि. ०१.०१.२०२४ ची स्थिती 
दर्शविणारी प्रथमच राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन परिपत्रक :- 


१. क्षेत्रीय पुरवठा यंत्रणेतील सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-ब संवर्गातील पदावरील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी 
सोबतच्या परिशिष्टामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

२. सर्व सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
अंतिम ज्येष्ठता सूचीची प्रत विभागाच्या संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घ्यावी. 


3. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०८१४२४४५७२०६ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASMITA RAVINDRA PATIL 
(अस्मिता पाटील) 
प्रत, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
१) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 
३) सर्व सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
) 


निवड नस्ती, ना.पु.१५. 


शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.०६/ना.पु.१५, दिनांक ८ एप्रिल, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


१. संवर्गाचे नाव: सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-ब 
२. वेतनश्रेणी : एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
3. दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी (दि.०१.०१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


नियम ३ (२) संबंधित नियम ३ (२) (अ) 
संबंधित nes ane 
(ब) नुसार | av ai = नुसार संवर्गात ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
aS शासकीय अधिकाऱ्याचे नाव पदावरील जन्म दिनांक प्रवर्ग प्रत्यक्ष रूजु दिनांक दिनांक शेरा 
ज्येष्ठता । श्रीम. प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा मार्ग दिनांक 
क्रमांक दिनांक 
1 4 | २ ३ 1 ४ | ५ ६ | ७ | ८ ९ 1१ | 
1१. | श्रीम. । झालिनी वाघुजी गेडाम पदोन्नती १०-०७-१९७० | अ.जा. । २०-०७-२०१७ | १८-०७-२०१७ | ३१-०७-२०२८ Le 
ASMITA ca are eee 


2.5.4.20=86c1e7844a91135f45e721934111ca2b5dc8481b51e96a7900 
Qaeeale91208fb, postalCode=400032, Mahi ti 


ar 
serialNumber=8E2CF7F99A7E33F6152BFFOB34255DD63550B37C8FB 
BB9A98CEE4ECD4336F598, ‘ASMITA RAVINDRA PATIL. 
D 


2024.04.08 14:36:46 +05'30' 


(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


